अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, 
गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: बदली-११२१/प्र.क्र.६१/का.१४२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन आदेश क्रमांक:- बदली-११२१/प्र.क्र.५५/का.१४२७, 
दिनांक ०९/०८/२०२१. 


शासन Seat :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” 
सुधारित वेतन मेंट्रिक्समधीळ वेतन स्तर (58-२०: ५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या 
बदल्यांसंदर्भातील sear सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आला आहेत. 


२. या आदेशाद्वारे संदर्भाधीन आदेशातील “श्री.ग.रु.वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर” यांची “जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), 
जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी” या पदावर करण्यात आलेली बदली रद्द 
करण्यात येत आहे. 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन AIST उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०१८१४४५४८८६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


° oo Digitally signed by Deepak Shivajirao Desai 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Planning Department, 
postalCode=400032, st=Maharasht 


री tra, 
2.5.4.20=4d11b2ee4dfa01 fe 8028a3bde93d4ac81d87ed6247ca0fb3a827602 
426 


' serialNumber=f3a85577333780db2d347fab235605a8c5 1e9cf8de3339f64aba618 
e S a | 27¢8c000d, cn=Deepak Shivajitao Desai 
Date: 2021.10.18 17:11:36 +05'30" 


(दिपक देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 


Cc WwW AD -5 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-११२१/प्र.क्र.६१/का.१४२७, 


७. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर/ औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद 
आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 
. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर/ परभणी 

१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

११. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 

१२. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 

१३. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर/ परभणी 

१५. श्री.ग.रु.वायाळ, उपसंचालक, गट-अ (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 

१६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


